आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील 
आदिवासी आयुक्तालय व अधिनस्त क्षेत्रिय 
आस्थापनेवरील गट-अ,ब,क व ड मधील पदे 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः दिव्यांग-२५१९/प्र.क्र.०३/का. १५. 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
तारीख: १ एप्रिल, २०२२ 


संदर्भ :- १) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२५१९/प्र.क्र.०३/का.१५, 
दि.१६.०२.२०२१ 
२) आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२५१९/का.०३/का.१५, 
दि.१६.०६.२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

केंद्र शासनाच्या दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ Helles कलम ३३ नुसार आदिवासी 
विकास विभागाच्या अखत्यारितील आदिवासी आयुक्तालय व अधिनस्त क्षेत्रिय आस्थापनेवरील गट-अ, 
ब, क व ड मधील पदे दिव्यांगासाठी संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये सुनिश्चित करण्यात आली आहे. 
सदर शासन निर्णयातील परिशिष्ठ-अ मध्ये या शासन शुध्दीपत्रकासोबतच्या परिशिष्ठ-अ नुसार 
सुधारणा करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०४०११६४११०६६२४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MANOHAR 
RAMCHANDRA PARKAR 2 
(म.रा'पॉरंकरं 
उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सह सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

४. मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

७. मा.विधानसभा/विधानपरिषद सर्व सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः दिव्यांग-२५१९/प्र.क्र.०३/का. १५. 


८. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. सर्व सह सचिव/ उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

१४.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

१५.सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/नागपूर/अमरावती. 
१६.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

१७.निवड नस्ती का.१५ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः दिव्यांग-२५१९/प्र.क्र.०३/का. १५. 


शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२५१९/प्र.क्र.०३/का.१५, दि.१६.०६.२०२१ सोबतचे परिशिष्ठ “अ 
आदिवासी विकास विभाग 
दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील तरतूदीनुसार आदिवासी विकास विभागांतर्गत 
गट-अ ते गट-ड मधील पदोन्नतीने नियुक्‍तीकरिता दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची 
यादी 
अ.क्र. | आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णय | दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या 
दि.१६.०२.२०२१ नुसार गट-अ ते गट-ड | पदनामानुसार पदोन्नती साखळीतील 
संवर्गाधीलळ फिडर कॅडर मधील | पदे 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेली पदे 
शि प्रकल्प अधिकारी वर्ग-१ (श्रेणी-२) १) प्रकल्प अधिकारी वर्ग-१ (श्रेणी-१) 
२) उप आयुक्त 
३) उप संचालक 
२. | निम्नश्रेणी लघुलेखक उच्च श्रेणी लघुलेखक 
कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी वरिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी 
४. । वरिष्ठ लिपीक-सांख्यिकी सहाय्यक आदिवासी विकास निरीक्षक 
५. | लिपीक-टंकलेखक वरिष्ठ ळिपीक/सांख्यिकी सहायक 
६ माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक मुख्याध्यापक/कुलप्रमुख 
७. | प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक मुख्याध्यापक/माध्यमिक 
शिक्षक 
८. | प्राथमिक शिक्षक पदविधर प्राथमिक शिक्षक 
९. ।गट-ड कनिष्ठ लिपीक/लिपीक-टंकलेखक 
(वौकीदार/सफाईगार/शिपाई/स्वयंपाकी/ 
कामाठी/काळजीवाहक/अटेंडण्ट/गॅलरी 
अटेण्डट) 
१०. | प्रयोगशाळा परिचर प्रयोगशाळा सहायक 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


